आदिम जमाती विकास कार्यक्रमांतर्गत आदिम 
जमातीच्या कुटूंबाची आरोग्य तपासणी करणे व 
बाधित व्यक्तीस पुढील उपचाराकरीता 
शासकीय योजनेची मदत मिळवुन देणे या 
योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांना मंजुरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आदिम २०२१/प्र.क्र.१८/का.१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १६/०३/२०२१ 
वाचा- 
१. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र B.No. 99022/9¢/2092-NGO 
दिनांक १४.०२.२०१४ 
२. आदिवासी विकास विभाग झासन निर्णय क्रमांक पीटीजी २०१४/ प्र. क्र. २६/ का१९ 
दि. २४/०३/२०१४ 


प्रस्तावना - 


केंद्र शासनाकडून दरवर्षी विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत अनुदान, भारतीय संविधानाच्या 
अनुच्छेद २७५(१ अंतर्गत व अदिम जमाती विकास कार्यक्रम या योजनाअंतर्गत राज्य शासनास अनुदान 
प्रदान होत असते. केंद्र शासनाने सन २०१३-१४ करीता आदिम जमाती विकास कार्यक्रमांतर्गत संदर्भाधिन 
पत्रान्वये रु. ९०.०० लक्ष इतका निधी आरोग्य या घटकासाठी मंजुर करुन निधी वितरीत केला आहे. 


२. आदिम जमाती समाज प्रामुख्याने डोंगराळ, अतिदुर्गम भागात वस्ती करुन राहत असुन 
आदिम जमातींमध्ये आजाराबाबत जागरुकता कमी प्रमाणात असल्याने आजारी पडल्यानंतर रोगाचे 
निदान उशिरा होते. पर्यायाने योग्य उपचार न मिळाल्याने आजार वाढतो किंवा आजार गंभीर रुप धारण 
करतो. त्यामुळे aad मानसिक, शारीरिक नुकसानीसोबतच कधीकधी जिवित हानीदेखिल होते. 
त्यामुळे आदिम जमातीमध्ये आरोग्याबाबत जनजागृती करुन त्यांचे संपुर्ण कुटूंबाचे तज्ञ डॉक्टरांमार्फत 
त्यांचे गावी / पाड्यावर आरोग्य तपासणी करणे, तसेच गंभीर आजारी रुग्णांना पुढील 
औषधोपचाराकरिता अन्य शासकीय योजनांचा लाभ उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. केंद्र शासनाने 
अदिम जमाती विकास कार्यक्रमाअंतर्गत सन २०१३-१४ करीता रु. ९०.०० लक्ष इतका निधी आरोग्य या 
घटकाकरिता उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर निधी शासनाने संदर्भाधिन शासननिर्णयान्वये आयुक्त, 
आदिवासी विकास नाशिक यांना वितरीत करणेत आला आहे. तद्नुषंगाणे, आता “आदिम जमातीच्या 
कुटूंबाची आरोग्य तपासणी करणे व बाधित व्यक्तीस पुढील उपचाराकरीता शासकीय योजनेची मदत 
मिळवुन देणे” ही योजना कार्यान्वित करणेकरिता मार्गदर्शक सुचनांना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


आदिम जमातीतील व्यक्तींचे तज्ञ डॉक्टरां मार्फत त्यांचे गावी / पाडयावर आरोग्य तपासणी 
करणे, तसेच गंभीर आजारी रुग्णांना पुढील औषधोपचाराकरिता अन्य शासकीय योजनांचा लाभ 
उपलब्ध करुन देणे या हेतुने “आदिम जमातीच्या कुटूंबाची आरोग्य तपासणी करणे व बाधित व्यक्तीस 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम २०२१/प्र.क्र.१८/का.१९ 


पुढील उपचाराकरीता शासकीय योजनेची मदत मिळवुन देणे” या रु ९०.०० लक्ष किंमतीच्या योजनेच्या 
मार्गदर्शक सुचनांना सोबतच्या परिशिष्ट १ नुसार मंजुरी प्रदान करणेत येत आहे. 


२. सदर मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतूदींच्या मर्यादेत योजना राबविण्याबाबत 
अंमलबजावणी यंत्रणेमार्फ़त त्वरीत कार्यवाही करण्यात यावी व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आर्थिक व 
भौतिक अहवालासह शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 

ay हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१६१२०१२८२३२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. . 
Prakash Vijay 


Waje 


(प्रकाड वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. सचिव,आदिवासी विकास,मंत्राळय,मुंबई 
आयुक्‍त,आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक. 
सर्व सहसचिव/उपसचिव ,आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
अपर आयुक्‍त ,आदिवासी विकास,ठाणे, अमरावती, नागपुर. 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, रायगड, यवतमाळ, गडचिरोली. 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यालय, पेण, पांढरकवडा, भामरागड . 
निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 


i तोक, ee 


one ७6 & 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम २०२१/प्र.क्र.१८/का.१९ 


आदिम जमाती विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१३-१४ मध्ये मंजुर योजना 


योजनेचे नांव 


© “आदिम जमातीच्या कुटूंबाची आरोग्य तपासणी करणे व बाधित 
व्यक्तीस पुढील उपचाराकरीता शासकीय योजनेची मदत मिळवुन 
देणे” 


हेतू /उद्ये 


७ आदिम जमातीच्या कुटूंबाची आरोग्य तपासणी करणे व बाधित 
व्यक्तीस पुढील औषधोपचाराकरिता अन्य शासकीय योजनांचा 
लाभ उपलब्ध करुन त्यांचे जीवीताचे रक्षण करणे. 


मंजुर निधी 


७ आदिम जमाती विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१३-१४ मध्ये मंजुर 
रु. ९०.०० लक्ष. 


कालावधी 


७ १ वर्ष 


लाभार्थी / युनिट संख्या 


७ आदिम जमातीचे प्राबल्य असलेल्या पेण, पांढरकवडा, व 
भामरागड प्रकल्प कार्यालयांकरीता संबंधित अपर आयुक्‍त 
स्तरावरील संनियंत्रण समिती लाभार्थी संख्या निश्चित करेल. 


खर्चाचे सविस्तर 
अंदाजपत्रक 


७ एकुण प्राप्त निधीचे वितरण खालीलप्रमाणे करणेत येईल. 
© अपर आयुक्त, आ. वि. ठाणे- रु.३०.०० लक्ष 
© अपर आयुक्त, आ.वि.नागपुर- रु.३०.०० लक्ष 
© अपर आयुक्त, आ.वि.अमरावती- रु.३०.०० लक्ष 
© एकुण ९०.०० .रु-लक्ष 
© खर्चाचे सविस्तर अंदाजपत्रक अपर आयुक्‍त स्तरावरील अं 
संनियंत्रण समिती ठरवेल. 


अंमलबजावणी अधिकारी 


«७ संबंधित प्रकल्प कार्यालय व निवड करणेत आलेली संस्था/डॉक्ट 


नियंत्रक अधिकारी 


«७ संबंधित अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास. 


निधी वितरण कार्यपद्धती 


«७ निधी वितरण कार्यपद्धती संनियंत्रण समिती ठरवेल. 


| fo) 


राबविण्याची कार्यपध्दती 


७ उपरोक्त नमुद तीन अपर आयुक्त कार्यालय स्तरावर योजनेची 
कार्यपद्धती निश्चित करणे व अंमलबजावणीचे संनियंत्रण 
करण्यासाठी अपर आयुक्‍त निहाय खालीलप्रमाणे तीन संनियंत्रण 
समितींची रचना करणेत येईल. 

«७ संबंधित अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास - अध्यक्ष 
© संबंधित प्रकल्प अधिकारी, -सदस्य 
© संबंधित जिल्हा आरोग्य अधिकारी - सदस्य 

सहायक प्रकल्प अधिकारी - सदस्य सचिव 

«७ सदर समिती योजनेच्या अनुषंगाने निर्णय घेणारी सर्वोच्च समिती 


असेल. आदिम जमातीच्या व्यक्तींच्या आरोग्य तपासणीकरीता 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आदिम २०२१/प्र.क्र.१८/का.१९ 


संस्थेची/ डॉक्टरांची निवड करणे, आरोग्य तपासणीची कार्यपद्धती | 
ठरविणे हे समितीचे मुख्य कार्य असेल. 

आरोग्य तपासणीत समाविष्ठ करणेत येणा-या आजारांकरीता 
चाचण्यांची तज्ञांकडुन यादी निश्चित करुन त्याच्या 
अंमलबजावणीकरीता संस्थेची /डॉक्टरांची निवड प्रचलित 
शासकीय धोरणानुसार करणेत यावी. आजारांच्या चाचणीच्या 
यादीमध्ये प्रदेशनिष्ठ आजारांचा समावेश असेल याची समितीने 
खात्री करावी . 

जास्तीत जास्त लोकांना ळाभ देण्याकरीता गावात चेकअप कॅम्प 
घेण्यापूर्वी किमान १५ दिवस अगोदर त्यांचा दिनांक, स्थळ, वेळ 
जाहिर करणेत यावा. 

गावात आरोग्य शिबीर आयोजित करण्यापुर्वी अंगणवाडी सेविका, 
आशा वर्कर व ग्रामसेवक यांना या कॅम्पबाबत माहिती देऊन 
त्यांच्यामार्फत जनजागृती करावी. 

बाधित व्यक्तींचे श्रेणीनिहाय वर्गीकरण करुन निदर्शनास आलेल्या 
गंभीर आजारी व्यक्‍तीची पुढील उपचाराकरीता संदर्भसेवा 
रुग्णालयास शिफारस करणेत यावी व त्यास मुख्यमंत्री सहाय्यता 
निधी, महात्मा फ़ुले जन आरोग्य योजना यासारख्या शासकीय 
योजनेतुन मदत उपलब्ध करुन देणेत यावी. 

आरोग्य तपासणी शिबीरामध्ये तपासणी करणेत आलेल्या व्यक्‍तींचे 
आरोग्यविषयक रेकॅ|र्ड प्रकल्प कार्यालय तसेच अंमलबजावनी 
करणारी संस्था यांनी जतन करावे. तसेच संदर्भसेवा रुग्नालयास 
शिफारस करणेत आलेल्या व्यक्‍ती, त्यांना मिळालेली शासकीय 
योजनेचे लाभ इत्यादीबाबत प्रकल्प कार्यालय स्तरावर वेगळ्याने 
VHS जतन करणेत यावे. 

योजनेच्या अंमलबजावणी मध्ये काही अडचणी निर्माण झाल्यास 
योजना अंमलबजावणीच्या कार्यपध्दतीत बदल करण्याचा 
अधिकार संनियंत्रण समितीस राहील. तथापि, काही धोरणात्मक 
बाब उद्ववल्यास शासनाचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे. 


la १ | मुल्यमापन व संनियंत्रण मुल्यमापन व संनियंत्रणाची कार्यपद्धती अपर आयुक्‍त स्तरावरील 
संनियंत्रण समिती ठरवेल. 
१२ | फलनिष्पत्ती आदिम जमातीच्या कुटूंबाची प्राथमिक स्तरावरच आरोग्य तपासणी 


होईल. पर्यायाने रोगांचे लवकर निदान होईल व गंभीर बाधित 
व्यक्तीस पुढील औषधोपचाराकरिता अन्य शासकीय योजनांचा 
लाभ उपलब्ध करुन देणेत येईल. तसेच तपासणी झालेल्या 
arid आरोग्यविषयक सर्व रेकॉर्ड जतन करणेत येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


